मुख्य अभियंता (जस, जलसंपदा विभाग, पुणे व 
त्यांच्या अधिनस्त दक्षता पथक, पुणे कार्यालयातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना 
दि.०१/०३/२०१८ ते दि.३०/०९/२०१८ या 
कालावधीकरीता मुदतवाढ... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१८/(प्र.क्र.१४८/१८)/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ मार्च, २०१८. 


वाचावे : 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक मुदतवाढ-०३१७/(प्र.क्र.१८७/१७)/मोप्र-१, 
दि.०९/०२/२०१८. 
२) मुख्य अभियंता (जसं, जलसंपदा विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र. मुअ(जसं)/जसंवि/ आस्था-४/ 
मुदतवाढ/००६९४/सन २०१८ दि.१५/०२/२०१८ चे पत्र. 


शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता (जसं, जलसंपदा विभाग, पुणे व त्यांच्या अधिनस्त दक्षता पथक, पुणे या 


कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १८ (92 + ६) पदांना (विवरणपत्र-“अ* 


दि.०१/०३/२०१८ ते दि.३०/०९/२०१८ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च मागणी “क्र. आय-५ (नियत अस्थायी 


आस्थापना) ४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व 


इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (०४) योजनेत्तर-वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली अंशदान, (०४) 


(०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान, (४७०१ आय १६२)” या 


लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. हे आदेडा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या झासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६ /प्र.क्र.८/ 


१६/आ.पु.क., दि.०५/०३/२०१८ अन्वये या विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१८/(प्र.क्र.१४८/१८)/मोप्र-१ 


Gs सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८०३२७१५३८४२५९२७ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


Prabhakar Palwankar 


ite Digitally signed by Vijendra 
Vi ] en d ra DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water 
yur artment, postalCode=400032, 
jahai 
2.5.4.20=; 3ce90d018bdc109ad48f37ca4a3b06b03 
P fa b h a ka [| 47375607bff9b7cc525c4c213e75, 
serialNumber=1525bd95a04e2d242eaa74f8dbc215¢ 
a88aa7bfb907686a9a62b37f3a74e5eba, cn=Vijendra 
Pa lwa n ka r Prabhakar Palwankar 
Date: 2018.03.27 15:41:39 +05'30° 
(वि. प्र. पाळवणकर ) 
सहपत्र :- विवरणपत्र-“अ” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत माहिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 


१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 


) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे, 
३) मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, पुणे, 
) 

) 


क.अ., अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
क.अ., आ. (प्रशि.) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


मोप्र-१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१८/(प्र.क्र.१४८/१८)/मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“अ” 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१८/(प्र.क्र.१४८/१८)/मोप्र-१, 


दिनांक :- २७/०३/२०१८ 


मुख्य अभियंता (जस, जलसंपदा विभाग, पुणे या कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०१८ ते दि.३०/०९/२०१८ या कालावधीसाठी 


मुदतवाढ मिळणेबाबत. 
अ. पदाचे नाव मुख्य अभियंता (जस, | दक्षता पथक, एकूण 
क्र जलसंपदा विभाग, पुणे 
पुणे 
| | मुख्य अभियंता शिळा णा ee ee 
२ । सहा. मुख्य अभियंता २ 1 0 
३ | उप अभियंता २ 1 ae ३ 
४ | क.अ./झा.अ./ सहा. अभि. २ a 3 
५ | मुख्य आरेखक fF Po = 
६ | विशेष अधीक्षक pl Po po | 
७ | अधीक्षक pF 10 pF oo | 
मुख्य दप्तर कारकून a ae Po शिळ 
प्रथम लिपिक 1 १ fF 0___| | oa | 
| a0 | ० | वरिष्ठ लिपिक pF | | 0 | 
| १ | कनिष्ठ लिपिक a, ___.| a ae 2 
१२ | कालवा निरीक्षक 10 1 १ | Fe 
१३ | उच्चश्रेणी लघुलेखक 1 0_|1 081 0__| 
१४ | टंकलेखक २ Po 2 
१५ | दूरध्वनी चालक शिका शका शिका 
१६ | वाहनचालक i. | i a (_ a 
१७ | दप्तरी pF औ | 10 (_ || 
१८ | नाईक Pp Po poo | 
१९ | शिपाई 10 1 ee शिक 
२० | चौकीदार pF fp 0__| | 0 | 
एकूण १२ & १८ 
Vijendra 
Prabhakar 
Palwankar 


(वि. प्रपालवणकर ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


